झासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा काळावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. पकास-३४२१/प्र.क्र.९१/२१/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ डिसेंबर, २०२१. 


संदर्भ - शासन Beal समक्रमांक दि.२७/१२/२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भाधीन शासन आदेशातील विवरणपत्रातीलळ अ.क्र.१ येथील श्रीमती मनिषा दिलीपराव मोरे, 
अधिव्याख्याता, इंग्रजी, शासकीय तंत्रनिकेतन, वाशिम यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. ७ येथे “दि.२८/०२/२०१९” 
ऐवजी “दि.२८/०२/२०१८” असे वाचावे. 


०२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२११२२८१६४३५१५२०८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SAMEER 


10e2247b4328b57F451509bf 1 bfdbd20c865128a0184 
531 '328D4BE0F460D863592476, 
9! 270574307288 
85704 = 
Di 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
Wa: 
संबंधित अधिव्याख्याते (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 


प्रति, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती, 
३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, वाशिम/अमरावती, 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -२, नागपूर, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वाशिम/अमरावती, 
६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


